महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (४) /नाशिक/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


संदर्भ:- १)“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनिय,२००५.” ची दि.२५/५/२००६ ची अधिसूचना. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.३२/कार्या.१२, 
दि.३०/५/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात. 


शासन ATT :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार आणि संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद शासन 
निर्णयान्वये सर्वसाधारण बदल्यांकरीता दिलेल्या मुदतवाढीस अनुसरुन बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकालिक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

१ ।श्री.गायकवाड जयंत शंकरराव तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि कार्यालय, निफाड, नाशिक 
अधिकारी कार्यालय, नाशिक (श्री.देशमुख यांचे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 

२ श्रीमती.शिंदे रुपाली पोपट सहायक संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार 
तंत्र अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक । व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), नाशिक. 
कार्यालय, नाशिक (रिक्‍त पदी) 

३ | श्री.ठोकळे महिंद्र रघुनाथ सहायक संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार 
तालुका कृषि अधिकारी, राहूरी व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), छत्रपती 
जि.अहमदनगर संभाजीनगर 

(श्री.मेघऱ्याम गुळवे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 


शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (४) /नाशिक/१५ओ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

४ | श्री.देशमुख संजय बाबासाहेब तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक 
तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
कार्यालय, निफाड, जि.नाशिक (श्रीमती रुपाली शिंदे यांचे बदलीने रिक्‍त होणा- 

या पदी) 

५ _  श्री.शिंदे बापुसाहेब अण्णासाहेब तालुका कृषि अधिकारी, राहुरी, जि.अहमदनगर 
तालुका कृषि अधिकारी, राहता, (श्री.ठोकळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
जि.अहमदनगर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न 
करता त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास 
सांगावे. जे नियंत्रण अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशा 
अधिकाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. 

४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

द्‌. सदर WAT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२८२२०५३३९८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने AMOL NILAKANTH यध 


AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fbOdeSb35a79c1 
£69a588f212b2606e, postalCode=400032, 


serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C 
S A K H A R KA R 28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH 

SAKHARKAR, 

Date: 2023.06.28 22:06:19 +05'30 


(अ. नि. साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (४) /नाशिक/१५अ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१०. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११.निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


